पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी व रवींद्र 
नाटय मंदिर, प्रभादेवी, मुंबई यांची दुरूस्ती व 
नुतनीकरण करण्याच्या कामास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. पुलदे-२०२३/प्र.क.०२/सांका-२ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - २४ मार्च, २०२३ 


वाचा : 

१. शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक संकीर्ण-८२२१/प्र.क्र. १८४/ 
सां.का.-४, दिनांक २८.९.२०२१. 

२. शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक संकीर्ण-८२२१/प्र.क्र. १८४ 
(भाग-१)/सां.का.-४, दिनांक १३.१०.२०२१. 

३. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे क्रमांक संकीर्ण-८२२२/प्र.क्र. ४१३/सांका-४, 
दिनांक १७.०२.२०२३ चे पत्र 

४. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे क्रमांक जा.क्र.मुअ (मु/ 
का-२/११४९/२०२३, दिनांक ३.०३.२०२३ चे पत्र 


प्रस्तावना : 


भारतीय स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर “स्वातंत्र्याचा अमृत 


महोत्सव” राज्यात साजरा होत आहे. महोत्सव आयोजनासाठी संदर्भ क्रमांक २ च्या शासन 


निर्णयान्वये विविध समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य 


यांच्या अध्यक्षतेखाली कोअर समिती गठीत करण्यात आली आहे. या कोअर समितीने 


स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत धोरण समितीने शिफारस केलेल्या कार्यक्रमाच्या 


आयोजनाची रुपरेषा ठरविणे तसेच निधीच्या नियोजनाबाबत संबंधितांना शिफारस करावयाची 


आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये कोअर समितीच्या दिनांक ५.१२.२०२२ च्या बैठकीत 


कोअर समितीने पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई यांची दुरूस्ती, 


नुतनीकरण तसेच त्याअंतर्गत असलेल्या रविंद्र नाटय मंदिर नाटयगृहाची दुरूस्ती, नुतनीकरण 


करून सुसज्ज अकादमी व नाटगृह निर्माण करण्यासाठी रू.७०.०० कोटी इतक्या खर्चाच्या 


कामास मान्यता दिल्याचे इतिवृत्त प्राप्त झाले आहे. त्यानुषंगाने मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे-२०२३/प्र.क.०२/सांका-२ 


बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी सदर निधीमधून करावयाच्या एकूण ९ कामांना तांत्रिक 


संमती प्रदान करून प्रशासकीय व वित्तीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव उपरोक्‍त संदर्भ क्रमांक ४ अन्वये 


या विभागास सादर केला आहे. 


2. 


सदर निधीमधून करावयाच्या पुढील एकूण ९ कामांना मा.मुख्य सचिव महोदयांच्या 


अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय सचिव समितीची मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्या अनुषंगाने सदर 


कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीची बाहय व अंतर्गत दुरूस्ती, नुतनीकरण तसेच 


त्यातंर्गत असलेल्या रविंद्र नाटय मंदिराची बाहय व अंतर्गत संरचनात्मक दुरूस्ती,मजबुतीकरण तसेच 


नुतनीकरण करणे, वाहनतळ दुरुस्ती, लँडस्केप इ. स्थापत्य व विदयुत कामे करून सुसज्ज अकादमी 


व नाटयगृह करण्यासाठी खालील तक्त्यात दर्शविण्यात आलेल्या एकूण ९ कामांसाठी येणाऱ्या रुपये 


७०,२८,६९,३८२.००/- (रुपये सत्तर कोटी अठ्ठावीस लक्ष एकोणसत्तर हजार Ts) ब्याऐंशी फक्त ) 


इतक्या रकमेच्या खर्चास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे : 


कामाचे नाव 


रक्‍कम (रुपये) 


१ 


पु.ल. देशपांडे, महाराष्ट्र कळा अकादमी, प्रभादेवी ,मुंब 
संकुलातील रविंद्र नाट्य इमारतीची अंतर्गत व बाह्य 
संरचनात्मक दुरूस्ती, मजबूतीकरण करणे. 


४,५४,८५,३४८.००/- 


पु.ल.देशपांडे, महाराष्ट्र कळा अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई 
संकुलातील प्रशासकीय इमारतीची अंतर्गत व बाह्य 
संरचनात्मक दुरूस्ती, मजबूतीकरण करणे. 


५,८०,७०,८७३.००/- 


पु.ल.देशपांडे, महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी, मुंब 
संकुलातील रविंद्र नाट्य मंदिर इमारतीची अंतर्गत व बाह्य 
नुतनीकरण करणे 


४,२७,९२,३५५.००/- 


पु.ल.देशपांडे, महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी ,मुंबई 
संकुलातील प्रशासकीय इमारतीची अंतर्गत व बाह्य 
नुतनीकरण करणे 


९,६२,४८,०१८.००/- 


पु.ल.देशपांडे, महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई या 
इमारतीमधील वाहनतळाची दुरूस्ती करणे व इतर 
अनुषंगिक कामे करणे. 


२,७४,२२,८७१.००/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे-२०२३/प्र.क.०२/सांका-२ 


६. । पु.ल.देशपांडे, महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी १२,७५,४३,९६८.००/- 
संकुलातील रविंद्र नाट्य मंदिर इमारतीमधील मुख्य | 
सभागृहाचे पुनरुज्जीवन व अंतर्गत सुधारणा करणे 


७. | पु.ल. देशपांडे, महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी १०,५३,०५,२६५.००/- 
संकुलातील प्रेवश व्दार, दर्शनी भाग व बाहय भागातील 
जागा आणि संरक्षण भिंतीचे पुनरुज्जीवन व सुधारणा करणे 


८. पु. ल. देशपांडे, महाराष्ट्र कळा अकादमी इमारत संकुल, १४,८४,११,३२७.००/- 
प्रभादेवी, मुंबई येथील विद्युतीकरण, लॅन नेटवर्क, 
सीसीटीव्ही यंत्रणा प्रणालीचे नुतनीकरण करणे आणि जुनी 
वातानुकुलित यंत्रणा काढुन नव्याने उभारणी करणे, जनित्र 
संच पुरवठा करणे इ. कामे करणेबाबत (मुख्य नाटयगृह 
वगळून) 


९. ।पु.ल. देशपांडे, महाराष्ट्र कळा अकादमी संकुल, प्रभादेवी, ५,१५,८९,३५७.००/- 
मुंबई येथील मुख्य नाटयगृह मधील विद्युतीकरणाचे 
नुतनीकरण करणे आणि स्टेज लाईटींग, ऑडीओ व्हिडीओ 
प्रणालीची नव्याने उभारणी करणे इ. कामे करणेबाबत. 


एकूण रक्‍कम रू.७०,२८,६९,३८२.००/- 


Vi. 


Vil. 


VIII. 


काम सुरू करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

उपभोक्ता विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून अंदाजपत्रक व नकाशे स्वाक्षांकित करण्यात 
यावी. 

प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 

तांत्रिक मंजूरी देतांना राज्य दरसूचीबाहय बाबींच्या दराकरिता नियोजन विभागाच्या दिनांक 
११.४.२०१७ च्या शासन परिपत्रकानुसार कार्यवाही करावी. 

प्रस्तावातील खरेदी संबंधित बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अबलंब करून उदयोग, उर्जा व 
कामगार विभागाच्या दि.०१/१२/२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या सूचना 
विचारात घेण्यात याव्यात. 

प्रत्यक्ष काम करते वेळी पर्यावरण विभागाच्या दि. १० जानेवारी २०१४ च्या शासन निर्णयात नमूद 
मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करून सदर कामे पूर्ण करण्यात यावी. 

इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरीता उपलब्ध करून दयावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे-२०२३/प्र.क.०२/सांका-२ 


२. सदर बांधकामावरील खर्च “मागणी क्र झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, १०२ कला व 


संस्कृती प्रचालन, (१३) स्वांतत्र्याचा अमृत महोत्सव (१३)(०१) स्वांतत्र्याचा अमृत महोत्सवांतर्गत 


कार्यक्रम (कार्यक्रम) (२२०५३७३३), ५०, इतर खर्च” या लळेखाशीर्षाखालील अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०३२४२२४८५६७३२३ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VIDYA HEMANT 
WAGHMARE 


(विद्या वाघमारे ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा.मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. मा. अपर मुख्य सचिव , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई 
प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, मुंबई 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
१०. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१५/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई 
१२. लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई 
१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 
१५. उप सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. अवर सचिव (रोख शाखा /सांका-४), पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवडनस्ती/सांका-२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


